“मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना” 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक:-सौरप्र-२०१८/प्र.क्र.४०१/ऊर्जा-७ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ३१ जानेवारी, २०१९. 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, सौरप्र-२०१८/प्र.क्र.४०१/ऊर्जा-७, दि.१५.११.२०१८ 
२) शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, सौरप्र-२०१८/प्र.क्र.४०१८/ऊर्जा-७, दि. ०१.०१.२०१९ 
शुद्धीपत्रक:- 


राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी पारेषण विरहीत १ लक्ष सौर कृषीपंप टप्प्याटप्प्यात उपलब्ध 
करुन देण्याच्या “मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेस” या उपरोक्त क्र. १ येथील शासन निर्णयाद्वारे मान्यता 
देण्यात आली आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महावितरण कंपनीवर टाकण्यात आली 
असून योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सदर झासन निर्णयामध्ये उपरोक्त क्र. 2 येथील शासन 
निर्णयान्वये काही बदल करण्यात आले आहेत. उपरोक्त क्र. २ येथील दिनांक ०१.०१.२०१९ च्या शासन 
निर्णयातील “amet निर्णय क्रमांक-२०१८/प्र.क्र.४०१८/उर्जा-७” ऐवजी “great निर्णय क्रमांक- 
२०१८/प्र.क्र.४०१/उर्जा-७” तसेच संदर्भ क्र. १ “शासन निर्णय क्रमांक-२०१८/प्र.क्र.४०१/उर्जा-१, दिनांक १५ 
नोव्हेंबर, २०१८” ऐवजी “शासन निर्णय क्रमांक-२०१८/प्र.क्र.४०१/उर्जा-७, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०१८” असे 
वाचावे. त्याचप्रमाणे सदर शासन निर्णयातील अनुक्रमांक ५ “महावितरणकडे असणाऱ्या LMC निधीतून सदर 
योजनेची प्रसिद्धी व समन्वय साधण्यासाठी येणारा प्रशासकीय खर्च म्हणून रु. ८ कोटीपर्यंत वापरण्यात यावा. 
या निधीच्या मार्गदर्शक तत्वात बदल आवश्‍यक असल्यास तसा प्रस्ताव शासनास सादर करावा.”च्या ऐवजी 
“सदर योजनेची प्रसिद्धी करणे व समन्वय साधण्यासाठी महावितरण कंपनीला सदर योजनेच्या एकूण निधीच्या 
2% एवढी रक्कम प्रशासकीय खर्च म्हणून मंजूर करण्यात यावी.” असे वाचावे. 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०१३११४४४२८५९१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Nanasaheb Rajaram 
Dhane 
Date: 2019.01.31 14:55:38 +05'30' 
(ना. रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


-0 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
सर्व मंत्री / सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधान भवन मुंबई, 

सर्व विधानमंडळ सदस्य,विधान भवन, मुंबई, 


Hw > 


Cc 
eS 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सौरप्र-२०१८/प्र.क्र.४०१/ऊर्जा-७ 


६) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

७) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८) प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९) प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक,सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, मुंबई (पत्राने), 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, सूत्रधार कंपनी मर्या.,मुंबई, 
अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.,मुंबई, 
अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्या.,मुंबई, 
अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.,मुंबई, 
महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्ज),पुणे, 

उप सचिव (ऊर्जा-३,/ऊर्जा-५) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

ऊर्जा उप विभागातील सर्व कार्यासने,उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
मुख्य विद्युत निरिक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती, ऊर्जा-७, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


नटी 
0 


११ 
१२ 
१३ 
१४8 
१५ 
१६ 
१७ 
भद 
१९ 


AJ 
0 
८-८. २>. >. :> >> >>. > २. 4<:> <<. ८-८. >> :-:-. > >> 54८ 


२१ 
२२ 
23 
28 
२५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


